महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-१०१६/प्र.क्र.9७१५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०१७. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या कार्यालयाच्या आवारात अभिलेख कक्षाचे 
बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ रेकॉर्ड-रुम-बांध.-जळगांव/ ८४/ २०१४, दिनांक ०९.०२.२०१६. 


ज्ञापन.- 


पोळीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या कार्यालयाच्या आवारात अभिळेख कक्षाचे 
बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक १, 
जळगांव, यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४२.०१ लक्ष इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज, (१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, जळगांव व (२) पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.३४.८५ लक्ष असे सुधारित केळे आहेत आणि विवक्षित अटींवर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 

४. त्या अनुसार, पोळीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या कार्यालयाच्या आवारात अभिलेख 
कक्षाचे बांधकाम करण्यासाठी, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


१) बांधकामाचा नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाशा यांना 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करावी. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१०१६/प्र.क्र.9१५/पोल-७ 


४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
५) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय बांधकामास सुरवात करु नये. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
Waratah सेवांवरील भांडवली खर्च, (00) Coo, इतर खर्च, (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण पोळीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे, (४०७० 0299), ५३, 
मोठी बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०१/इमा-२, 
दिनांक ११.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७१११७१८४९००४२२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


व्य DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
W a p Nn | ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad5 


G (0 a | 3 (0 I S e 82f9b876d443b2654088832e43dcad21c52 
a, cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2017.11.17 18:53:14 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
३) पोलीस अधीक्षक, जळगांव. 


प्रत: 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, जळगांव (adore गरंधकाय 
Fear, संत्रालय यांनी /दिळेल्या “Recapitulation Sheet” TAT TARTS). 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव /सार्वणनिक गांधकाय 
Far, संत्रालय यांनी /दिळेल्या “Recapitulation Sheet” TAT TARTS). 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


